महिला व बाल विकास विभाग ( खुद्द, 
मंत्रालय, मुंबई करिता स्वतंत्र आहरण व 
संवितरण अधिकारी घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२४/प्र.क्र.१३३/का-१ 
३ रा मजला, नवीन प्रशासन भवन, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २२ मे २०२४ 


प्रस्तावना - 


महिला व बाल विकास विभाग ( खुद्द ), मंत्रालय, मुंबई करिता एकूण ६८ पदे निर्माण 


करण्यात आली आहेत. तसेच महिला व बाल विकास विभाग ( खुद्द ), मंत्रालय, मुंबई करिता स्वतंत्र 


आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित केलेला नाही. त्यामुळे विभागाचे आहरण व संवितरण अधिकारी 


पदाचे कामकाज पहण्यासाठी ज्ञापनाद्वारे आहरण बदलीस प्रतिबंध अधिनियम, २००५ नुसार 


मंत्रालयीन विभागात अधिकाऱ्यांची सतत बदली करण्यात येते. सबब अधिकारी बदलल्यामुळे किंवा 


कार्यभारात बदल झाल्यामुळे विभागाचे आहरण व संवितरण अधिकारी हे वेळोवेळी नव्याने घोषित 


करावे लागत असून सदर प्रक्रीया खुप वेळ खाऊ असून त्यामुळे वेतन विषयक कामकाज तसेच देयके 


अदा करणे या कामावर विपरित परिणाम होतो. 


सबब, महिला व बाल विकास विभाग ( खुद्द), मंत्रालय, मुंबई करिता स्वतंत्र आहरण व 


संवितरण अधिकारी घोषित करण्याची बाबत शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत शासन आता 


पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय- 


महिला व बाल विकास विभाग ( खुद्द), मंत्रालय, मुंबई करिता कक्ष अधिकारी, का-१४( रोख 


शाखा) गट-ब (राजपत्रित) या पदास आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२४/प्र.क्र.१३३/का-१ 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०५२२१७३१२७४५३० असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VILAS RAMDAS 
THAKUR 


B44101C838AEA34F29FBFFO 
AS RAMDAS THAKUR 
0 


(वि.रा.ठाकूर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१ महालेखापाल (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई, महाराष्ट्र. 

२ महालेखापाल (लेखा परिक्षा-३), मुंबई, महाराष्ट्र. 

3. संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

8. अधिदान व लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

प. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६. कक्ष अधिकारी का-१४ ( रोख शाखा), महिला व बाल विकास विभाग, मुंबई. 
छ. निवड नस्ती/ का-१, महिला व बाल विकास विभाग, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२४/प्र.क्र.१३३/का-१ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


